आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
प्रकल्प उभारणीसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या 
सहकारी सूत गिरण्यांची अर्थसहाय्यासाठी निवड 
करण्याबाबत - 

प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि-३३१८/प्र.क्र.१९/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २ मे, २०१८. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. सूतगि-२१९२३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दिनांक ११.८.१९९३. 
२. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. सूतगि-१२९५/प्र.क्र.३३६ (भाग-२)/टेक्स-१, 
दिनांक १७.३.१९९७. 
३. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१, 
दिनांक २४.३.१९९९. 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (3), 
दिनांक १०.०७.२०१७. 
५. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या.६(४)/सूतगि/३१०२/२०१७, 
दि.२२.०३.२०१७. 
६. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. धोरण-२०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि. १५.२.२०१८. 
७. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे क्र. एपीपी-२०१७/प्र.क्र.६४६/१५-स, दि. २१.२.२०१८ चे आदेशा. 
८. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या.६/सूतगि/क ७७-अ/आ/२०१८, 
दि.२७.०२.२०१८. 
९. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या.६(१/सूतगि/३४४८/२०१८, 
दि.२८.०३.२०१८. 
प्रस्तावना :- 
आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात महाराष्ट्रातील नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यास अनुसरुन प्रबोधनकार ठाकरे 
विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर या गिरणीचा संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.१७.३.१९९७ च्या शासन निर्णयान्वये आठव्या पंचवार्षिक योजनेत समावेश करुन शासकीय 
अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. याच काळात आठव्या पंचवार्षिक 
योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या बऱ्याचशा सहकारी सूतगिरण्यांनी उभारणीबाबत 
कार्यवाही सुरु करुन, प्रत्यक्ष उभारणी व उत्पादन सुरु केले. प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि-३३१८/प्र.क्र.१९/टेक्स-१ (ब) 


सूतगिरणी मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर या सूतगिरणीने नोंदणी कालावधीपासून २१ वर्षांचा 
कालावधी पूर्ण होऊनही प्रकल्प उभारणीबाबत प्रगती न केल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क) (एक) व (चार ) मधील तरतुदीनुसार संचालनालयाचे 
दि.२२.३.२०१७ रोजी गिरणी अवसायनात काढण्याबाबत अंतिम sear निर्गमित करण्यात आले. 
सदर आदेझशाविरुध्द गिरणीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५२ अन्वये 
शासनाकडे पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला. सदर पुनरिक्षण अर्जावर सुनावणी होऊन 
संचालनालयाचे दि.२२.३.२०१७ चे अवसायनाचे आदेशा रद्द करुन गिरणीच्या संचालक मंडळाची 
निवडणूक होऊन नवीन संचाळक मंडळ पदभार घेईपर्यंत संस्थेचे दैनंदिन कामकाज 
पाहण्याकरिता व संस्था कार्यान्वित होण्याकरिता हंगामी समितीची नेमणूक करण्याचे आदेशा 
दि.२१.२.२०१८ रोजी पारित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशास अनुसरुन संचालक, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या दि.२७.२.२०१८ च्या आदेशान्वये सूतगिरणीवर ४ हंगामी सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन सदरहू सूतगिरणीची शासकीय 
अर्थसहाय्यासाठी नव्याने निवड करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर या 
सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक योजनेत Sada करुन शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड 
करण्यात आली होती. आता, सदरहू सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्य देण्यासाठी नव्याने 
निवड करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन दि.११.८.१९९३, दि.२४.३.१९९९ (अट क्र.५ वगळून) व दि.१०.७.२०१७ च्या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि. १५.२.२०१८ च्या नवीन 
वस्त्रोद्योग धोरण- २०१८-२०२३ मधील सूतगिरण्यांशी संबंधित तरतुदीही सदर सूतगिरणीवर 
बंधनकारक राहतील. 

3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०२१७३४०६४१०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pramog.D. jest 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=28590802f030b209e5b1d488527383f61acb2a 


Tupe Sve tirrer err alla 
(प्रमोद द. तुपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि-३३१८/प्र.क्र.१९/टेक्स-१ (ब) 


३. संचालक वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्‍त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

५. प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 

६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर. 

७. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.., मुंबई-२३ 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. अध्यक्ष, प्रबोधनकार ठाकरे विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोलापूर, जि. सोलापूर. 

१३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, 
मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (टेक्स १-ब/(टेक्स 9-39) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


